राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात 
मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत- सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 

२) शासन पूरकपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६४/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. ०४ एप्रिल २०२२. 

४) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२२/प्र.क्र.१४३/का-९ 
दि.३० डिसेंबर,२०२२. 

५) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि २०२२/प्र.क्र.१४३/का-९ 
दि.२४ जानेवारी,२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक ळोकसमुहातील नागरिकांच्या 
जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
पूरकपत्रान्वये, दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या 
शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (iii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला 
आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन मान्यतेसाठी 
प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित निधीतून 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीपैकी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रु.८०.०० कोटी (अक्षरी रूपये ऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे.त्यापैकी वित्त विभागाने वरील संदर्भ क्र. ३ च्या दिनांक ४ एप्रिल २०२२ च्या 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या areal सूचनांनुसार अर्थसंकल्पीत निधीच्या ६० टक्के प्रमाणात 
रू.४८.००/- कोटी (अक्षरी रूपये अठ्ठेचाळीस कोटी फक्त) एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून 


शासन निर्णय क्रमांकः TAY -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


दिलेला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.४ दि.३० डिसेंबर,२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१.०० कोटी तर 
संदर्भ क्र.५ दि.२४ जानेवारी,२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२१ कोटी एवढा निधी वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत रु.२६.०० कोटी एवढा निधी उपलब्ध आहे. 

या योजनेकरिता मा.मंत्री /राज्यमंत्री / खासदार /आमदार तसेच संबधित जिल्हयांचे 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावांवर / संदर्भावर निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार शासन मान्यता प्राप्त झालेल्या विकासकामांना निधी वितरणाचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येतो. त्यानुसार या योजनेंतर्गत उपलब्ध निधमधून या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट-“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. २५.४५ कोटी (अक्षरी रुपये पंचविस कोटी पंचेचाळी 
लक्ष फक्त) इतका निधी अल्पसंख्याक ग्रामीण बहुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात 
येत आहे. सदर अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद / सार्वजनिक बांधकाम विभाग / सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद 
यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 
२. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी 
संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. सोबतच्या परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली 
नाहीत, याची शहानिशा व खातरजमा संबधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर 
योजनेतून मंजूर केले असल्यास, त्या बदल्यात इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल 
करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात 
इतर काम करणे शाक्य नसल्यास, त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा करण्यात यावा. 
तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त 
करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी 
व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ 
सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 
३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग/सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा 
परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद 
केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या 
परिशिष्ट -"ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे 
आवर्यक आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल 


पृष्ठ २४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाजकल्याण, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ 
अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (२२३५ बी ०८५) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त 
संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या दि. og एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०६१८२१२०३०१४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त 
$99॥१,९ए(७((॥॥७१ कचा 


DN: CN = SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL, 
VASANTRAO PATIL tianazastma ous काहि" न 

DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Date: 2023.02.06 18:26:28 +05'30' 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 
३. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
७. संबधित जिल्हाधिकारी 
८. संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२.सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 
१४.अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ २४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१४३/का-९, दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 


परिशिष्ट "अ' 


अ.क्र 


जिल्हा 


तालुका 


ग्रामपंचायत 


कामाचे नाव/स्वरप 


मंजूर निधी 
(रूपये 
लाखात) 


रायगड 


कर्जत 


सावळे 


ग्रामपंचायत सावळे हद्दीतील 
मौजे सावळे मुस्लीम वस्ती येथे 
अंतर्गत रस्ता व गटारे तयार 
करणे ता. कर्जत 


१०.०० 


पोटल 


ग्रामपंचायत पोटल हद्दीतील 
मौजे पोटल येथील कब्रस्तान 
सुशोभिकरण करणे ता. कर्जत 


१८.०० 


नसरापूर 


ग्रामपंचायत नसरापूर हद्दीतील 
मौजे नसरापूर येथील कब्रस्तान 
सुशोभिकरण करणे ता. कर्जत 


७.०० 


साळोखे 


ग्रामपंचायत साळोखे हद्दीतील 
मौजे साळोख येथील कब्रस्तान 
सुशोभिकरण करणे ता. कर्जत 


१५.०० 


पोशीर 


ग्रामपंचायत पोशीर हद्दीतील 
मौजे चिकनपाडा येथील 
कब्रस्तान सुशोभिकरण करणे 
ता. कर्जत 


१५.०० 


खालापूर 


खरवंडी 


मौजे खरवंडी येथील दर्गा 
सुझोभिकरण करणे ता. 
खालापूर 


५.०० 


महाड 


अप्पर 


मौजे अप्पर तुडील Sere 
अंतर्गत रस्ते तयार करणे 
ता.महाड जिरायगड 


२०.०० 


लोअर 


मौजे लोअर तुडील मोहल्ला येथे 
अंतर्गत रस्ते तयार करणे ता 
महाड जि रायगड 


२०.०० 


नरवण 


मौजे नरवण मोहल्ला 
कब्रस्तानाला संरक्षण भिंत 
बांधणे ता महाड जि रायगड 


२०.०० 


तेलंगे 


मौजे तेलंगे मोहल्ला येथे रस्ता 
तयार करणे ता महाड जि 
रायगड 


१५.०० 


पृष्ठ २४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः TAY -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


पनवेल 


११ 


आपटा 


ग्रा.पं. आपटा, ता.पनवेळ, जि. 
रायगड येथे मस्जिद ते 
बाजारपेठेकडे जाणारा रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे 


६०.०० 


१२ 


ग्रा.पं. आपटा, ता.पनवेळ, जि. 
रायगड येथे मोहल्ला रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे 


२०.०० 


१३ 


ग्रा.पं. आपटा, ता.पनवेळ, जि. 
रायगड येथे दर्गाकडे जाणारा 
रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 


५.०० 


१४ 


ग्रा.पं. आपटा, ता.पनवेळ, जि. 
रायगड येथे अल्पसंख्याक 
वस्तीमध्ये शादी खाना बांधकाम 
करणे 


80,00 


जिल्हा रायगड एकूण 


२२०.०० 


२ उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद 


कोड ता. उस्मानाबाद 
कब्रस्तानाला संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


५.०० 


१६ 


बेबळी 


बेंबळी ता. उस्मानाबाद ईदगाह 
मैदानाला संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


१७ 


sol 


Sol ता. उस्मानाबाद 
TERMI बांधकाम करणे 


Go0,00 


तेर 


तेर ता. उस्मानाबाद दर्ग्या 
समोर बांधकाम करणे 
(सभामंडप) 


१०.०० 


तुळजापूर 


4¢ 


इटकळ 


इटकळ ता. तुळजापूर 
कब्रस्तान परिसर विकास, 
वजुखाना व पाण्याची सोय 
करणे. 


५.०० 


१९ 


केशेगाव 


केशेगाव ता. तुळजापूर दर्गा 
परिसर विकास करणे 


५.०० 


निलेगाव 


निलेगाव ता. तुळजापुर ईदगाह 
मैदान परिसर विकास व 
पाण्याची सोय करणे 


Go0,00 


२१ 


शहापूर 


शहापूर ता.तुळजापूर 
कब्रस्तानला संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


५.०० 


२२ 


अणदूर 


अणदूर ता. तुळजापूर 
शादीखाना बांधकाम करणे 


१०.०० 


पृष्ठ २४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


कळंब 


२२ 


रांजणी 


रांजणी ता. कळंब, कळंब 
लातुर रोडवरील कब्रस्तानाळा 
संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. 


५.०० 


जिल्हा उस्मानाबाद एकूण 


७५.०० 


३ | कोल्हापूर 


शाहूवाडी 


कडवे 


कडवे येथे मुस्लिम वस्तीमध्ये 
सोयी सुविधा करणे ता. 
शाहुवाडी 


१५.०० 


२६ 


वाळूर 


वालूर येथे मुस्लिम वस्तीमध्ये 
सोयी सुविधा करणे ता. 
शाहुवाडी 


१५.०० 


२७ 


येळवणजुगाई 


येळवणजुगाई येथे मुस्लिम 
वस्तीमध्ये सोयी सुविधा करणे 
ता. शाहुवाडी 


५.०० 


२८ 


ऐनवाडी 


ऐनवाडी येथे मुस्लिम वस्तीमध्ये 
सोयी सुविधा करणे ता. 
शाहुवाडी 


५.०० 


२९ 


अणूस्कुरा 


अणूस्कुरा येथे मुस्लिम 
वस्तीमध्ये सोयी सुविधा करणे 
ता. शाहुवाडी 


१०.०० 


पन्हाळा 


कोडोली 


कोडोली येथे मुस्लिम 
वस्तीमध्ये सोयी सुविधा करणे, 
ता. पन्हाळा 


१५.०० 


पोखले 


पोखले येथे मुस्लिम वस्तीमध्ये 
सोयी सुविधा करणे ता. 
पन्हाळा 


१०.०० 


राधानगरी 


मौजे कसबा तारळे, ता. 
राधानगरी, जि. कोल्हापूर 
येथील HR वस्ती अंतर्गत 
रस्ते करणे/ आर. सी.सी. 
गटर्स बांधणे /परिसर 
सुशोभिकरण करणे/संरक्षण 
भिंत बांधणे /पेव्हींग ब्लॉक 
बसविणे/व्यायामशाळा इमारत 
बांधणे/व्यायामझशाळा साहित्य 
देणे/ हायमास्ट दिवा बसविणे/ 
शौचालय बांधकाम करणे 


१५.०० 


मौजे राशिवडे बुद्रुक, ता. 
राधानगरी, जि. कोल्हापूर 
येथील ARs वस्ती अंतर्गत 
रस्ते करणे/ आर. सी.सी. 


१५.०० 


पृष्ठ २४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


TES बांधणे /परिसर 
सुशोभिकरण करणे/संरक्षण 
भिंत बांधणे /पेव्हींग ब्लॉक 
बसविणे/व्यायामशाळा इमारत 
बांधणे/व्यायामझाळा साहित्य 
देणे/ हायमास्ट दिवा बसविणे/ 
शौचालय बांधकाम करणे 


भुदरगड | ३४ मौजे तिरवडे, ता. भुदरगड, जि. १५.०० 
कोल्हापूर येथील मुस्लिम वस्ती 
अंतर्गत रस्ते करणे/ आर. 
सी.सी. गटर्स बांधणे /परिसर 
सुशोभिकरण करणे/संरक्षण भिंत 
.बांधणे /पेव्हींग ब्लॉक 
बसविणे/व्यायामशाळा इमारत 
बांधणे/व्यायामशाळा साहित्य 
देणे/ हायमास्ट दिवा बसविणे/ 
शौचालय बांधकाम करणे 


३५ मौजे अनफ बुद्रुक, ता. १५.०० 
भुदरगड, जि. कोल्हापूर 
येथील HR वस्ती अंतर्गत 
रस्ते करणे/ आर. सी.सी. 
गटर्स बांधणे /परिसर 
सुशोभिकरण करणे/संरक्षण 
भिंत बांधणे /पेव्हींग ब्लॉक 
बसविणे/व्यायामशाळा इमारत 
बांधणे/व्यायामझाळा साहित्य 
देणे/ हायमास्ट दिवा बसविणे/ 
शौचालय बांधकाम करणे 


आजरा ३६ मौजे साळगाव, ता. आजरा, १५.०० 
जि. कोल्हापूर येथील मुस्लिम 
वस्ती अंतर्गत रस्ते करणे/ 
आर. सी.सी. गटर्स बांधणे 
/परिसर सुशोभिकरण 
करणे/संरक्षण भिंत बांधणे 
/पेव्हींग ब्लॉक 
बसविणे/व्यायामशाळा इमारत 
बांधणे/व्यायामझशाळा साहित्य 
देणे/ हायमास्ट दिवा बसविणे/ 
शौचालय बांधकाम करणे 


जिल्हा कोल्हापूर एकूण १५०.०० 


पृष्ठ २४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


षि 


परभणी 


सेलू 


३७ 


re टाकळी 


शिदे टाकळी ता. सेलू 
कब्रस्तान संरक्षक भिंत व शिष्य 
रोड नाले बांधकाम करणे 


१०.०० 


3¢ 


गुगळी 
धामनगाव 


गुगळी धामनगाव ता. सेलू दर्गा 
सभा मंडप बांधकाम करणे 


७.०० 


जितूर 


३९ 


इटोली 


इटोली ता. जितूर मुस्लिम 
वस्तीमह्यद्ये पेव्हर ब्लॉक नाली 
बांधकाम सीसी रस्ता करणे. 


६०.०० 


भोगाव देवी 


भोगाव देवी तालुका जितूर 
नवीन शादीखाना बांधकाम 
करणे 


80,00 


४१ 


आसेगाव 


आसेगाव ता. जितूर कब्रस्तान 
मध्ये जाणार रस्ता व नाले 
बांधकाम करणे 


८.०० 


जिल्हा परभणी एकूण 


७५.०० 


सिंधुदुर्ग 


कणकवली 


४२ 


शेर्प 


शेर्पे मुख्य रस्ता ते मुस्लिमवाडी 
मशिदीपर्यंत रस्ता खडीकरण 
डांबरीकरण करणे ता. 
कणकवली 


€,00 


83 


नांदगाव 


नांदगाव मुस्लिमवाडी येथील 
कब्रस्तानाला कंपाउंड वॉल 
बांधणे ता. कणकवली 


१०.०० 


od 


वरवडे 
फडसनगर 


वरवडे फडसनगर ख्रिश्चनवाडी 
येथील सेंट val चर्च 
सभोवताली पेवर ब्लॉक 
बसविणे ता. कणकवली 


१०.०० 


४५ 


करंजे 


करंजे मुख्य रस्ता ते डामनिक 
रॉड्रीक्स घरापर्यंत स्ट्रीटलाईट 
बसविणे ता. कणकवली 


२.०० 


देवगड 


६ 


विजयदुर्ग 
चिंचबंदर 


विजयदुर्ग चिंचबंदर रस्ता 
सडकीपासुन ते विजयदुर्ग 
एस.टी. आगार खानाचे 
घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण 
करणे व संरक्षक भिंत बांधणे 
ता. देवगड 


६०.०० 


वैभववाडी 


69 


ods 
मेहबूबनगर 


SIS मेहबूबनगर रमदूलवाडी 
येथे विहीरीला संरक्षण भिंत 
बांधणे ता. वैभववाडी 


G0,00 


पृष्ठ २४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


o¢ 


तिथवली 
काझीवाडी 


तिथवली काझीवाडी येथील 
काझीवाडी मठखुर्द रस्ता ते 
काझी वाडी बागेकडे जाणारा 
रस्ता खडीकरण डांबरीकरण 
करणे ता. वैभववाडी 


६०.०० 


88 


डोंगर 
मुसलमानवाडी 


डोंगर मुसलमानवाडी येथे दर्गा 
परिसराचे सुशोभिकरण करणे 


१५.०० 


जिल्हा सिधुदुर्ग एकूण 


७५.०० 


द यवतमाळ 


बाभुळगाव 


Cc 


4o 


मौ.गणोरी 


मौ.गणोरी ता. बाभुळगाव 
जि.यवतमाळ येथे वॉर्ड H.2 
मध्ये शादीखाना बांधकाम 
करणे 


१५.०० 


राळेगाव 


मौ. वाढोणा 


मौ. वाढोणा बाजार ता. 
राळेगाव जि. यवतमाळ येथे 
कब्रस्तानला संरक्षक भिंत 
बांधकाम करणे 


१५.०० 


YR 


मौ. वाढोणा बाजार ता. 
राळेगाव जि. यवतमाळ येथे 
मस्जिद जवळ सभागृहाचे 
बांधकाम करणे 


५.०० 


43 


मौ. मोहदा 


मौ. मोहदा ता. केळापूर जि. 
यवतमाळ येथे अल्पसंख्याक 
वस्तीमध्ये सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता 
व नाली बांधकाम करणे 


१५.०० 


Uy 


मौ. वडकी 


मौ. वडकी ता. राळेगाव जि. 
यवतमाळ अल्पसंख्याक 
वस्तीमध्ये शादीखाना बांधकाम 
करणे 


२०.०० 


कळंब 


५५ 


मौ. डोगरखर्डा 


मौ. डोंगरखर्डा ता. कळंब जि. 
यवतमाळ येथे कालवा 
पुलाजवळून कब्रस्तानाकडे 
जाणारा रस्त्यावर रपटा व 
रस्ता बांधकाम करणे. 


५.०० 


५६ 


मौजे IRR, ता. दारव्हा जि. 
यवतमाळ येथील राजीव नगर 
मध्ये अल्पसंख्यांकाकरीता 
शादी खानाचे बांधकाम करणे 


१५.०० 


पृष्ठ २४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


4g 


मौजे बोरीखुद, ता दारव्हा जि. 
यवतमाळ येथील अल्पसंख्याक 
कब्रस्तानकडे जाणा-या 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण पेव्हर 
ब्लॉक तसेच कब्रस्तानाचे 
सौंदर्यीकरण करणे 


१५.०० 


UC 


मौजे सावरगड, ता. जि. 
यवतमाळ येथील 
अल्पसंख्यांकाकरीता 
शादीखानाचे बांधकाम करणे 


१५.०० 


द्र 


मौजे अकोला बाजार ता. जि. 
यवतमाळ येथील 
अल्पसंख्याकांकरीता शादी 
खानाचे बांधकाम करणे 


१५.०० 


६० 


मौजे मांगुळ, ता. जि. यवतमाळ 
येथील अल्पसंख्यांकाकरीता 
शादी खानाचे बांधकाम करणे 


१५.०० 


जिल्हा यवतमाळ एकूण 


१५०.०० 


रि अमरावती 


भातुकली 


६१ 


गणोरी 


TON ता.भातुकली येथे 
मुस्लीम वस्तीमध्ये अंतर्गत 
रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे 


Go0,00 


GR 


दाढी 


दाढी ता. भातूकली येथे 
कब्रस्तानचे बांधकाम करणे. 


२०.०० 


&3 


रुणमोचन 


रुणमोचन ता. भातुकली येथे 
कब्रस्तानच्या जागेचा विकास व 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


eke) 


सायत 


सायत ता. भातुकली येथे 
कब्रस्तानचे बांधकाम व 
सौंदर्यीकरण करणे 


१०.०० 


अमरावती 


द्द 


अंजनगाव बारी 


अंजनगाव बारी ता. अमरावती 
येथे कब्रस्तान मह्दिल ated 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


धारणी 


मौ.बोड 


मौ.बोड ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे 
ब्लॉक/सभागृह बांधकाम करणे 


१०.०० 


GC 


मौ.झापल 


मौ.झापल ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे 
ब्लॉक/सभागृह बांधकाम करणे 


१०.०० 


पृष्ठ २४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


६९ 


मौ.धुळघाट 
रेल्वे 


मौ.धुळघाट रेल्वे ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे 
ब्लॉक/सभागृह बांधकाम 

करणे 


६०.०० 


मौ.पळसकुंडी 


मौ.पळसकुंडी ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे ब्छॉक/ 
सभागृह बांधकाम करणे 


90,00 


७१ 


मौ.डाबका 


मौ.डाबका ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे ब्लॉक/ 
सभागृह बांधकाम करणे 


G0,00 


मौ.सावलीखेडा 


मौ.सावळलीखेडा ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे ब्लॉक/ 
सभागृह बांधकाम करणे 


Go0,00 


७३ 


मौ.सुसर्दा 


मौ.सुसर्दा ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे 
ब्लॉक/सभागृह बांधकाम करणे 


40,00 


Os 


मौ.खापरखेडा 


मौ.खापरखेडा ता. धारणी जि 
अमरावती येथे गावाअंतर्गत सी 
सी रस्ता/नाली/पे 
ब्लॉक/सभागृह बांधकाम करणे 


५.०० 


७9५ 


मंगरुळ 
दस्तगीर 


मंगरुळ दस्तगीर-सिमेट रस्ता 
शेख अजीज इब्राहिम ते 
मुजफ्फर हुसेन यांच्या 
घरापर्यंत. 


१०.०० 


७६ 


मंगरुळ दस्तगीर येथे मस्जिद 
परिसरात शादी खाना बांधकाम 
करणे 


१०.०० 


७७ 


पेठ रघुनाथपूर 


पेठ रघुनाथपूर येथील 
कब्रस्तानला संरक्षण भिंत 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


७८ 


अंजनसिधी 


अंजनसिंघी येथील कब्रस्तान 
परिसराला ओटा व संरक्षण भिंत 
बांधकाम करणे व पाण्याची टाकी 


७.०० 


७९ 


झाडा 


झाडा कब्रस्तानला संरक्षण भिंत 
बांधकाम करणे 


3.५. 


पृष्ठ २४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


co 


झाडा 


शेख असिफ ते मेहफूजा शोख 
अजिम सिमेंट रस्ता 


a 


८१ 


झाडा 


arg Yes abe Loe ते 
सुलताना अस्लम पठाण यांच्या 
घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे 


3.०० 


८२ 


झाडा 


लियाकत अली ते are खलील 
यांच्या घरापर्यंत नाळी 


२.५ 


८३ 


तळेगाव (दशा) 


तळेगाव (दश) मोठ्या मस्जिद 
जवळ शादीखाना बांधकाम 
करणे 


१०.०० 


८४ 


सेंदूरना 


सेंदूरना ग्रामपंचायतच्या 
शाळेमागे खुल्या जागेवर 
शादीखाना बांधकाम करणे 


१०.०० 


८५ 


तळेगाव 


तळेगाव येथे इदगाह संरक्षण 
बांधकाम करणे 


८.०० 


अचलपूर 


८६ 


मौजा गोविंदपुर 


मौजा गोविंदपुर करजगाव येथे 
शादीखाना जवळ सभागृह 
बांधकाम करणे 


२०.०० 


८७ 


तळेगाव मोहना 


तळेगाव मोहना येथे शादीखाना 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


Co 


वणी 


वणी येथे शादीखाना बांधकाम 
करणे 


१०.०० 


८९ 


शिरजगाव बंड 


शिरजगाव बंड येथे शादीखाना 
सभागृह बांधकाम करणे 


२०.०० 


ब्राम्हणवाडा 
थडी 


ब्राम्हणवाडा थडी येथे 
जादीखाना बांधकाम करणे 


१५.०० 


जिल्हा अमरावती एकूण 


300,00 


८ वाशिम 


मनोरा 


९१ 


कुपटा 


कुपटा, ता. मानोरा जि. वाशीम 
येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 


१०.०० 


अनई 


अनई, ता. कारंजा जि. वाशिम 
येथे कब्रस्तानकडे जाणारा 
रस्ता तयार करणे 


१५.०० 


88 


जांब 


जांब ता. कारंजा जि. वाशिम 
येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 


२०.०० 


Rv 


पसरणी 


पसरणी ता. कारंजा जि. वाठिम 
येह्ते सामाजिक सभागृह बांधणे 


१५.०० 


कारंजा 


९्‌द 


मनभा 


मनभा ता.कारंजा जि.वाशिम 
येथे सामाजिक सभागृह 
बांधकाम करणे 


१५.०० 


पृष्ठ २४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


वाशिम 


९६ 


मौजे तोडगाव 


मौजे तोडगाव ता. जि. वाशिम 
येथे मुस्लिम वस्तीत सिमेंट 
रस्ता व पेव्हर ब्लॉक बांधकाम 
करणे 


१०.०० 


९७ 


मौजे केकत 
उमरा 


मौजे केकत उमरा ता.जि. 
वाशिम नवबौध्द वस्तीत सिमेंट 
रस्ता व पेव्हर ब्लॉक बांधकाम 
करणे 


१०.०० 


RC 


मौजे किनखेडा 


मौजे किनखेडा ता.जि. वाशिम 
नवबौध्द वस्तीत सिमेंट रस्ता व 
पेव्हर ब्लॉक बांधकाम करणे 


१०.०० 


२९९ 


मौजे काली 


मौजे काली ता. जि. वाशिम 
नवबौध्द वस्तीत सिमेंट रस्ता व 
पेव्हर ब्लॉक बांधकाम करणे 


१०.०० 


१०० 


मौजे पार्डी 
टकमोर 


मौजे पार्डी टकमोर 
ता.जि.वाशिम येथे मुस्लिम व 
नवबौध्द वस्तीत सिमेंट रस्ता व 
पेव्हर SIH बांधकाम करणे 


१०.०० 


१०१ 


मौजेटो 


मौजे टो ता. जि. वाशिम 
मुस्लिम व नवबौध्द वस्तीत 
सिमेंट रस्ता व पेव्हर OT 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


१०२ 


मौजे अनसिंग 


मौजे अनसिंग ता.जि. वाशिम 
येथे मुस्लिम वस्तीत सिमेंट 
रस्ता व पेव्हर ब्लॉक बांधकाम 
करणे 


१०.०० 


403 


मौजे उकळीपेन 


मौजे उकळीपेन ता.जि. वाशिम 
येथे मुस्लिम व नवबौध्द वस्तीत 
सिमेंट रस्ता व पेव्हर eT 
बांधकाम करणे 


५.०० 


जिल्हा वाशिम एकूण 


१५०.०० 


९ | गोंदिया 


१०४ 


रजेगाव 


रजेगाव ता.जि. गोंदिया मध्ये 
कब्रिस्तान परिसरात आवार 
भित बांधकाम बळकटीकरण 
करणे 


५.०० 


१०५ 


कामठा ता.जि. गोंदिया मध्ये 
कब्रिस्तान परिसरात आवार 
भित बांधकाम बळकटीकरण 
करणे 


१०.०० 


पृष्ठ २४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


१०६ 


दासगाव ता. जि. गोंदिया मध्ये 
मस्जिद परिसरात 
बळकटीकरण करणे 


६०.०० 


१०७ 


कटंगीकला ता. जि. गोंदिया 
मध्ये कब्रस्तान परिसरात 
टीनाचे होड बांधकाम व 
बळकटीकरण करणे 


५.०० 


१०८ 


काटी ता. जि. गोंदिया मध्ये 
कब्रस्तान परिसरात आवार 
भिंत बांधकाम तसेच 
बळकटीकरण करणे 


५.०० 


१०९ 


चोपा ता. गोरेगाव जि. गोंदिया 
मध्ये दरगाह बांधकाम करणे 


५.०० 


११० 


चंगेरा ता. जि. गोंदिया मध्ये 
दरगाह परिसरात बांधकाम व 
बळकटीकरण करणे 


१०.०० 


कटंगीकला ता. जि. गोंदिया 
मध्ये मदरसाचे बांधकाम व 
बळकटीकरण करणे 


५.०० 


११२ 


पांढरा बोडी ता. जि. गोंदिया 
मध्ये कब्रस्तान परिसरात 
आवार भिंत बांधकाम व 
प्रवेशद्वार चे बांधकाम व 
बळकटीकरण करणे 


१०.०० 


११३ 


कटंगीकला ता. जि. गोदिया 
मध्ये मुस्लिम वस्ती येथे सिमेंट 
रोड बांधकाम करणे 


५.०० 


११४ 


कटंगी ता. जि. गोदिया येथे 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेंट 
रोड बांधकाम करणे 


५.०० 


११५ 


मौजे मुंडीकोटा ता तिरोडा जि 
गोदिया येथे कब्रस्तानाजवळ 
ईदगाह बांधकाम करणे 


१०.०० 


११६ 


मौजे-मुंडीकोटी ता तिरोडा जि 
गोदिया येथे HIATT 
सरक्षण भिंत बांधकाम करणे 


१०.०० 


मौजे मुंडीकोटा ता तिरोडा जि 
गोदिया येथे कब्रस्तान 
सामाजिक सभागृह बांधकाम 
करणे 


१६०.,०० 


पृष्ठ २४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


११८ 


मौजे एकोडी ता गादिया येथे 
कब्रस्तानकडे जाणारा रस्ता 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


११९ 


मौजे एकोडी ता गादिया येथे 
कब्रस्तानाला संरक्षण भिंत 
बांधकाम करणे 


940,00 


१२० 


मौजे एकोडी ता गादिया ये 
कब्रस्तानला सामाजिक सभागृह 
बांधकाम करणे 


६०.०० 


१२१ 


मौजे एकोडी ता गादिया येथे 
कब्रस्तानमध्ये सौदर्यीकरण 
करणे 


Go0,00 


१२२ 


मौजे पाथरी ता गोरेगाव जि 
गोदिया येथे कब्रस्तानात 
सामाजिक सभागृह बांधकाम 
करणे 


५.०० 


जिल्हा गोंदिया एकूण 


१५०.०० 


हि 


सोलापूर 


923 


वळसंग 


वळसंग ता. द. सोलापूर 
यासीनसाब दर्गा संरक्षक भिंत 
बांधणे 


१०.०० 


अक्कलकोट 


१२४ 


गोगाव 


गोगाव ता. अक्कलकोट मदिना 
मस्जिद येथे सभामंडप बांधणे 


Go0,00 


१२५ 


बोरामणि 


बोरामणि ता. द. सोलापूर 
मुस्लीम स्मशानभूमी संरक्षक 
भिंत बांधणे 


१०.०० 


१२६ 


बबलाद 


बबलाद ता. अक्कलकोट 
मुस्लीम स्मशानभूमी संरक्षक 
भिंत बांधणे 


५.०० 


१२७ 


अरळी 


अरळी ता. अक्कलकोट 
स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधणे 


६.०० 


१२८ 


खानापूर 


खानापूर ता. अक्कलकोट 
गौबीपीर दर्गासमोर सभामंडप 
बांधणे 


८.०० 


१२९ 


हंजगी 


हंजगी ता. अक्कलकोट 
मुस्लीम समाज 


८.०० 


हमणगाव 


हमणगाव ता. द. सोलापूर गैबी 
पीर दर्गा पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे 


५.०० 


नन्हेगाव 


नन्हेगाव ता. Se 
मुस्लीम समाज येथे सभामंडप 
बांधणे 


८.०० 


पृष्ठ २४ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


१३२ | कार्सगाव ORM ता. अक्कलकोट ५.०० 
बंदेनवाज दर्गासमोर संरक्षक 
भिंत बांधणे 

१३३ | चिकमहुद चिकमहुद मुस्लीम मस्जीद १०.०० 
समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे व 
सरक्षण भिंत बांधणे बसविणे 

१३४ | अचकदाणी = =| अचकदाणी मुस्लीम मस्जीद ५.०० 
साठी सरक्षण भिंत बांधणे 

१३५ | बलवडी THAIS! येथील मस्जीद समारे ५.०० 
पेव्हिग ब्लॉक बसविणे 

१३६ | ]ोळवे Tord मुस्लीम दफनभूमी ५.०० 
पेव्हीग ब्लॉक बसविणे 

१३७ | भाळवणी भाळवणी इदगाह ५.०० 
दफनभूतीसाठी संरक्षण भिंत 
बांधणे 

१३८ | जैनवाडी जैनवाडी जैन समाजासाठी ५.०० 
समाज मंदीर बांधणे 

१३९ | नाझरे नाझरे इदगाह मैदान आटपाडी ५.०० 
रोड लगत पेव्हीग ब्लॉक 
बसविणे 

१४० | मांजरी लाडले | मांजरी लाडले मशाक बाबा 4.00 
दर्गा पेव्हीग ब्लॉक बसविणे 

१४१ | अकोला अकोला मुस्लीम मस्जीद समोर ५.०० 
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे 

१४२ | माडले मशाक | माडले Hall दर्ग्याजवळ २५.०० 
ग्रामपंचायत जागेत यात्री 
निवासी बांधणे 

१४३ | मौजे मोरोची । मौजे मोरोची येथील कब्रस्तान १०.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 

१४४ | मौजे माळीनगर | मौजे माळीनगर येथील १०.०० 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 

१४५ | मौजे मौजे फोंडशिरस येथील १०.०० 

फोंडशिरस कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 

१४६ | मौजे पुरंदावडे | मौजे पुरंदावडे येथील १०.०० 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 

१४७ | मौजे मौजे माळशिरस येथील १०.०० 

माळठगिरस कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 

१४८ | मौजे मांडवे मौजे मांडवे येथील कब्रस्तान १०.०० 

संरक्षण भिंत बांधणे 


पृष्ठ २४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


१४९ 


मौजे चांदापुरी 


मौजे चांदापुरी येथील कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे 


६०.०० 


440 


मौजे 
पठाणवस्ती 


मौजे पठाणवस्ती येथील 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे 


५.०० 


जिल्हा सोलापूर एकूण 


२२५.०० 


हिं 


धुळे 


साक्री 


१५१ 


दहिवेल 


दहिवेल ता. साक्री येथे 
मुस्लीम वस्तीत पेव्हरब्लॉक 
बसविणे 


१५.०० 


ASR 


म्हसदी 


म्हसदी ता. साक्री येथे मुस्लीम 
वस्तीत सोलर LED हायमास्ट 
बसविणे 


१५.०० 


१द३ 


दहिवेल 


दहिवेल ता. साक्री येथे मुस्लीम 
वस्तीत सोलर LED हायमास्ट 
बसविणे 


१५.०० 


१५४ 


पिंपळनेर 


पिपळनेर ता. साक्री येथे 
मुस्लीम वस्तीत सोलर LED 
हायमास्ट बसविणे 


१५.०० 


qo 


टिटाणे 


टिटाणे ता.साक्री येथे मुस्लीम 
वस्तीत सोलर LED हायमास्ट 
बसविणे 


१५.०० 


जिल्हा धुळे एकूण 


७५.०० 


१२ 


नंदूरबार 


१५६ 


मौजे मंदाणा 


शहादा तालुक्‍यातील मौजे 
मंदाणा येथे कब्रस्तानळा वॉल 
कंपाऊड बांधणे भाग-१ 


१०.०० 


१५७ 


शहादा तालुक्‍यातील मौजे 
मंदाणा येथे कब्रस्तानला वॉल 
कंपाऊड बांधणे भाग-१ 


१०.०० 


१५८ 


शहादा तालुक्‍यातील मौजे 
मंदाणा येथे कब्रस्तानला वॉल 
कंपाऊड बांधणे भाग-१ 


१०.०० 


१द९ 


शहादा तालुक्‍यातील मौजे 
मंदाणा येथे कब्रस्तानळा लागून 
असलेल्या नदीला संरक्षण भिंत 
बांधणे भाग-१ 


१०.०० 


शहदा तालुक्यातील मौजे 
मंदाणा येथे कब्रस्तानला लागून 
असलेल्या नदीला संरक्षण भिंत 
बांधणे भाग-१ 


१०.०० 


पृष्ठ २४ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


१६१ 


शहदा तालुक्यातील मौजे 
मंदाणा येथे कब्रस्तानला लागून 
असलेल्या नदीला संरक्षण भिंत 
बांधणे भाग-१ 


१०.०० 


१६२ 


शहादा तालुक्‍यातील मौजे 
मंदाणा येथे कब्रस्तानला लागून 
असलेल्या नदीला संरक्षण भिंत 
बांधणे भाग-१ 


१०.०० 


१६३ 


शहादा तालुक्‍यातील मौजे 
मंदाणा हदीतील अल्पसंख्याक 
वस्तीत सुशोभिकरण करणे 
भाग-१ 


५.०० 


जिल्हा नंदुरबार एकूण 


७५.०० 


१३ 


अहमदनगर 


श्रीगोदा 


१६४ 


श्रीगोदा 


SITET शहर मुस्लीम दफन 
भूमी/कब्रस्तान सुशोभिकरण 
करणे 


१५.०० 


१६५ 


कोळगाव 


कोळगाव वाले बाबा मठ परिसर 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


६०.०० 


१६६ 


श्रीगोदा 


श्रीगोदा हहर जि.प शाळा (जुने 
पेडगावोते मुबारक शोख ते 
बाजारतळ रस्ता कॉक्रीटीकरण 
करणे 


१०.०० 


वाकळी नगर 


वाकळी नगर कब्रस्तान 
सुशोभीकरण करणे 


१०.०० 


चिचोडी नगर 


चिचोडी नगर जामा मशीद 
परिसर रस्ता कॉक्रीटीकरण 
करणे 


१०.०० 


१६९ 


भातोडी नगर 


भातोडी नगर कब्रस्तान 
सुशोभिकरण करणे 


१०.०० 


१७० 


पारगाव 


पारगाव सु श्रीगोदा इदगाह 
मैदान परिसर सुशोभिकरण 
करणे 


१०.०० 


पाथडी 


१७१ 


दहिफळ 


दहिफळ जुने अमन एज्यूकेशन 
अँण्ड सोडन वेल्फेअर 
फाउंडेशनचे संचलित मुलीचा 
मदरसा येथे पेव्हिग ब्लॉक 
बसविणे 


१०.०० 


१७२ 


माणिकदौडी 


माणिकदौडी, बेबी शोख यांचे घर 
ते मदिना मस्जिद फकीरवाडा 
पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 


१०.०० 


पृष्ठ २४ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


१७३ | माळी बाभुळगाव | कब्रस्तान संरक्षण भित बांधणे १०.०० 
qos | POA  । मुस्लीम कब्रस्तान बांधणे १०.०० 
१७५ | मोहरी मोहरी येथे शादीखाना बांधणे १०.०० 
१७६ | जवखेडे जवखेडे येथे शादीखाना व १५.०० 
नवीन मस्जिद जवळ शौचालय 
बांधणे 
१७७ | देवटाकळी देवटाकळी येथे मुस्लीम समाज १०.०० 
शादीखाना बांधकाम करणे 
जिल्हा अहमदनगर एकूण १५०.०० 
हि औरंगाबाद | सिल्लोड १७८ | मौजे अंभई अंभई मौजे अंभई ता सिल्लोड २५.०० 
येथे मुस्लीम समाज शादिखाना 
बांधकाम करणे 
१७९ | मौजे अजिठा । अजिठा मौजे अजिठा ता ५०.०० 
सिल्लोड येथे शादिखाना 
बांधकाम करणे 
जिल्हा औरंगाबाद एकूण ७५.०० 
१५ | नांदेड लोहा १८० | मौ.बेरळी मौ.बेरळी ता.लोहा येथील १०.०० 
वस्तीमध्ये सी.सी रस्ता व पेव्हर 
ब्लॉक करणे 
१८१ | मौ.टेळकी मौ.टेळकी ता लोहा येथील १०.०० 
मुस्लीम वस्तीमध्ये सी.सी रस्ता 
व पेव्हर ब्लॉक करणे 
१८२ | मौ.रायवाडी । मौ.रायवाडी ता.लोहा येथील १०.०० 
मुस्लिम वस्ती मध्ये सी.सी 
रस्ता व पेव्हर ब्लॉक करणे 
१८३ | मौ.धानोरा मौ.धानोरा (मक्‍ता)ता लोहा येथे १५.०० 
(मक्ता) कब्रस्तान बांधकाम करणे 
कंधार १८४ | मौ.नवरंगपूरा । मौ.नवरंगपूरा ता.कंधार येथील १०.०० 
नवरंग बाबा पिर दर्ग्या समोर 
वॉल कंपाऊडचे बांधकाम करणे 
१८५ | मौ.बारुळ मौ.बारुळ ता.कंधार येथील १०.०० 
मुस्लीम वस्तीमध्ये सी.सी रस्ता 
व पेव्हर ब्लॉक करणे 
१८६ | मौ.चिकली मौ.चिकली ता.कंधार येथील १०.०० 
पिर बहादूर दर्ग्यासमोर वॉल 
कंपाऊड व पेव्हर ब्लॉक करणे 
जिल्हा नांदेड एकूण ७५.०० 


पृष्ठ २४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


१६ 


लातूर 


१९२ 


Meh 


ale ऊ ता. अनंतपाळ येथे 
पेव्हर ब्लॉक रस्ता करणे 


६०.०० 


१९३ 


गुरनाळ 


गुरनाळ, ता. देवणी येथे 
शादीखाना बांधकाम करणे 


१५.०० 


१९४ 


कवठाळ 


कवठाळ ता. देवणी येथे सिमेट 
रस्ता बांधकाम करणे 


१०.०० 


१९५ 


शिऊर 


शिऊर, ता. देवणी येथे 
कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधकाम 
करणे 


१५.०० 


१९६ 


तळेगाव (दे) 


ळेगाव (दे) ता. शि.अनंतपाळ 
येथे कब्रस्तानला वाल कम्पाऊंड 
करणे 


६०.०० 


शि. 
अनंतपाळ 


१९७ 


हिसाम नगर 


हिसाम नगर ता. शि. अनंतपाळ 
येथे कब्रस्तान संरक्षण भिंत 
करणे 


१५.०० 


औसा 


चेस्ट 


मौज आशिव 


मौज आशिव ता. औसा येथे 
मुस्लिम शादीखाना बांधकाम 
करणे 


१०.०० 


निलंगा 


१९९ 


मौजे निंबाळा 


मौजे निंबाळा ता. निलंगा येथे 
मुस्लिम वस्तीत अंतर्गत रस्ते 
तयार करणे 


१०.०० 


औसा 


२०० 


मौजे बोरफळ 


मौजे बोरफळ ता. औसा येथे 
मुस्लिम कब्रस्तानास संरक्षण 
भिंत बांधकाम करणे 


८.०० 


२०१ 


मौजे वांगजी 


मौजे वांगजी ता. औसा येथे 
हबीब ara यांचे घर ते कचरु 
देशमुख यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
करणे 


१०.०० 


निलंगा 


२०२ 


मौजे 
हणमंतवाडी 
(अबु 


मौजे हणमंतवाडी (अबु ता. 
निलंगा येथे मुस्लिम वस्तीत 
अंतर्गत रस्ते तयार करणे 


१०.०० 


औसा 


203 


मौजे हसलगंज 


मौजे हसलगंज ता. औसा येथे 
मुस्लिम कब्रस्तानास तारेचे 
संरक्षण कुंपण करणे 


७.०० 


निलंगा 


208 


मौज sant 
खुर्द 


मौज हसोरी खुर्द ता. निलंगा 
मुस्लिम वस्तीत अंतर्गत रस्ते 
तयार करणे 


Go0,00 


औसा 


२०५ 


मौजे बुधोडा 


मौजे बुधोडा ता. औसा येथे 
मुस्लिम कब्रस्तान संरक्षण भिंत 
करणे 


Go0,00 


पृष्ठ २४ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


जिल्हा लातूर एकूण 


१५०.०० 


रि 


अकोला 


मुर्तीजापूर 


२०६ 


मौ.कूरुम 


मौ.कूरुम ता.मुर्तीजापूर येथे 
जैन समाज अल्पसंख्याक 
वस्तीमध्ये सामाजिक 
सभागृहाचे बांधकाम करणे 


१०.०० 


२०७ 


मौ.पिंजर 


मौ.पिंजर ता.बार्शी टाकळी येथे 
जैन समाज अल्पसंख्याक 
वस्तीमध्ये सामाजिक 
सभागृहाचे बांधकाम करणे 


१०.०० 


२०८ 


मौ. माना 


मौ. माना ता मुर्तीजापूर येथे 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये 
मंजुरभाई यांच्या गोठयापासून 
ते मो. हारुन यांच्या घरापर्यंत 
सिंमेट काँक्रीट रस्त्याचे 
बांधकाम करणे 


१०.०० 


२०९ 


मौ.माना 


मौ.माना ता.मुतीजापूर येथे 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये बाबा 
अळसपूरक ते मुख्य रस्त्यापर्यंत 
पेव्हर ब्लॉकचे बांधकाम करणे 


६०.०० 


२१० 


मौ.माना ता.मुतीजापूर येथे 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये मंजूर 
अहेमद यांच्या गोठयापासून ते 
मो.मुजमिल यांच्या गोठयापर्यंत 
नाली बांधकाम करणे 


१०.०० 


२११ 


मौ. कुरणखेड 


मौ. कुरणखेड ता. आकोला येथे 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये 
शादीखाना बांधकाम करणे 


२५.०० 


जिल्हा अकोला एकूण 


७५.०० 


१८ 


बुलडाणा 


खामगाव 


२०७ 


मौजे सजनपूरी 


मौजे सजनपूरी ईदगाह मैदान 
येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


२०.०० 


२०८ 


मौजे अटाळी 


मौजे अटाळी येथे शादीखाना 
बांधकाम करणे 


२०.०० 


२०९ 


मौजे पिंपळगाव 
राजा 


मौजे पिंपळगाव राजा येथील 
अकबर बादशाह यांच्या 
घरापासून ते गुलाब रबाणी 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
कॉक्रीटीकरणे करणे 


Go0,00 


२१० 


मौजे कंझारा 


मौजे कंझारा येथील शोख चोद 
ते इसुफमुल्ला यांच्या घरापर्यंत 
रस्ता 


५.०० 


पृष्ठ २४ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


२११ 


मौजे कंझारा समद पटेल ते 
मुल्लाजी युनुस यांच्याघरापर्यंत 
रस्ता 


५.०० 


२१२ 


मौजे खामगाव 
ग्रामीण 


मौजे खामगाव ग्रामीण ताज 
नगर मस्जिदीजवळ पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 


५.०० 


२१२ 


मौजे चितोडा 


मौजे चितोडा जि.प उर्दु शाळा 
ते लाला कुरेशी यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता 


१०.०० 


जिल्हा बुलडाणा एकूण 


७५.०० 


१९ 


जालना 


भोकरदन 


298 


मौजे जोमाळा ता.भोकरदन 
जि.जालना येथील कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे 


Go0,00 


294 


मौजे नांजा ता भोकरदन जि 
जालना येथील कब्रस्तानाकडे 
जाणारा रस्ता सिंमेट रस्ता 
करणे 


९.०० 


२१६ 


मौजे मोहळे ता भोकरदन जि 
जालना येथे कब्रस्तान संरक्षण 
भिंत बांधणे 


940,00 


२१७ 


मौजे वाकडी येथे कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे 


७.०० 


जाफ्राबाद 


२१८ 


मौजे दहीगाव ता.जाफ्राबाद 
येथे कब्रस्तान संरक्षण भिंत 
बांधणे 


90,00 


298 


मौजे टेभुर्णी ता जाफ्राबाद येथे 
शादीखाना बांधकाम करणे 


१५.०० 


२२० 


मौजे मंगरुळ ता. जाफ्राबाद जि 
जालना येथे उर्दु शाळेस 
संरक्षण भिंत बांधणे 


७.०० 


२२१ 


मौजे सातेफळ येथे कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे 


७.०० 


जिल्हा जालना एकूण 


७५.०० 


सातारा 


माण 


२२२ 


हिगणी 


हिंगणी मुस्लीम दफनभूमी 
संरक्षण भिंत बांधणे 


७.०० 


२२२३ 


दिवड 


मुस्लीमसमाज समाजमंदिर 
बांधणे 


७.०० 


२२४ 


मनकर्णवाडी 


मणकर्णवाडी मुस्लीम 
दफनभूमी संरक्षण भित बांधणे 


७.०० 


पृष्ठ २४ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


२२५ | आंधळी आंधळी मुस्लीमवस्ती अंतर्गत ७.०० 
रस्ता डांबरीकरण करणे 
२२६ मार्डी मार्डी मुस्लीम दफनभूमी ७.०० 
सुधारणा व पाण्याची टाकी 
बांधणे 
२२७ | नरवणे नरवणे मुस्लीम दफनभूमी ७.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
२२८ | भालवडी भालवडी मुस्लीम दफनभूमी १०.०० 
सुधारणा व संरक्षण भिंत बांधणे 
२२९ | बिदाल बिदाल मुस्लीम समाज ७.०० 
दफनभुमी संरक्षण भित बांधणे 
२३० | राणंद राणंद मुस्लीम वस्ती रस्ता ५.०० 
कॉक्रीटीकरणे करणे 
२३१ | महिमानगड  । महिमानगड मुस्लीम समाज ७.०० 
दर्ग्यासमोर कॉक्रीटीकरणे 
करणे 
२३२ | सुरुपखानवाडी | सुरुपखानवाडी मुस्लीम समाज ४.०० 
दफनभूमी संरक्षण भित बांधणे 
जिल्हा सातारा एकूण ७५.०० 
२१ । जळगाव । जामनेर 233 | पहुर पेठ पहुर पेठ ता.जामनेर जि ४०.०० 
जळगाव येथे शादीखाना बांधणे 
२३४ | पाळधी कु-हाडा खु.ता.पाचोळा, ३५.०० 
जि.जळगाव येथे शादीखाना 
बांधणे. 
जिल्हा जळगाव एकूण ७५.०० 
एकूण २५.४५ 
अक्षरी रुपये पंचविस कोटी पंचेचाळीस लक्ष फक्त 


Digitally signed by SARANGKUMAR 


SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
DN: CN = SARANGKUMAR VASANTRAO 
VASANTRAO PATIL डळ ou - 
MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.02.06 18:27:14 +05'30" 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि - २०२२/प्र.क्र.१४३/का.९, दि. ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 
परिशिष्ट - "ब" 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या 
क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि २०२२/ 
प्र.क्र.१४३/ का.९, दि. -६ फेब्रुवारी,२०२३ अन्वये वितरित केलेला रु - (अक्षरी 


रु. एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 
विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार 
शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली 
आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता 
निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाळा आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील 
दस्तऐवज/अभिळेखांची तपासणी केली आहे :- 
तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
२. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही Expenditure Register) 
अधिकारी / ग्रामसेवक, संबंधित ग्रामपंचायत Res कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
स्वाक्षरी ची प्रतिस्वाक्षरी 


मम ममल 


पृष्ठ २४ पैकी २४ 


